सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. 
जे-५, ७६१०, शासकीय कर्मचारी इ. कर्ज, 
(20¥)(00)(09) वैयक्तिक संगणक खरेदी af 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१९/प्र.क्र. ०३/(४/का. पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - १३ मार्च २०१९ 


संदर्भ :- 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम १०११/प्र. क्र.५०/२०११ विनियम, दि. ३ फेब्रुवारी २०१२ 
२) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 

३) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/प्र.क्र.१५/का.२३, दि.३१ .०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (2o¥)(00)(09)- वैयक्तिक संगणक 
खरेदी अग्निमे, (9६१० १८४२) (योजनेतर/दत्तमत) या GAAS GS सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून, विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ७,२०,०००/- (एकूण सात लाख वीस हजार फक्त) इतका निधी 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. 


अटी व शर्ती :- 

१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या -विवरणपत्रानुसार, तसेच मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम 
१३६, १३७ व १३९ च्या अधिन राहून व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम २०११/ 
प्र.क्र.५०/२०११/विनियम, दि.३.२.२०१२ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून वितरित 
करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 


२ अधिका-याचा/कर्मचाऱ्याचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन जर अधिकारी/कर्मचारी सदर 
SRA पात्र ठरत असेल, तर उपरोक्त STA धन मंजुरीचे आदेश काढण्यात यावेत. 


३) सदर अग्निम अर्जदाराने त्याच कारणासाठी वापरल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत शासनास 
पाठविण्यात यावी. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक दि. ३.२.२०१२ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. तसेच मुंबई वित्तीय नियमातील फॉर्म नं. Qo मधील करारपत्र, फॉर्म नं. २१ मधील 
गहाणखताच्या प्रती व प्रतिभूती बंधपत्राच्या प्रती संबंधित अधिकारी/कर्मचा-याकडून प्राप्त करुन घेऊन 
नियंत्रक अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या अभिलेख्यांमध्ये जतन करण्यात याव्यात. 


8) अधिकारी /कर्मचारी खरेदी करणार असलेल्या संगणकाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी 
असल्यास संगणकाच्या किंमती इतकेच अग्निम अर्जदारास मंजूर करण्यात यावे व तसे शासनास त्वरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१९/प्र.क्र. ०३/(४)/का. पाच 


कळविण्यात यावे. तसेच जर काही कारणास्तव सदर अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तरीही शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिका-यांवर राहील याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


4) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या 
वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे 
मासिक विवरणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५ व २४ कडे 
रिकंसिलिएडन bea स्लिपसह परस्पर पाठविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा 
विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ 
दिवसाच्या आत झासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. सदर रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत 
शासनास त्वरित कळविण्यात यावे. 


6) निर्देशिळेल्या सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अधिका- 
यास/कर्मचार्‍्यास परस्पर हे अग्निम देय होणार नाही. 


७ सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
संगणकीय अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (305) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


८) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेलेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणाळीवर (BDS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
संबंधित कार्यालयाने करावी. 


९) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमाबाबत 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकातील पृष्ठाची छायांकित 
प्रत शासनास सादर करावी. 


१०) हा खर्च मागणी क्र. जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (योजनेतर/दत्तमत) २०४ 
(००) (०१) वैयक्तिक संगणक खरेदी करिता अग्निम (9६१० १८४ २) ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


११) संगणक अग्रिमाची वसुली ७६१०-छासकीय कर्मचारी इ.ना Hot, २०४- इतर आगाऊ रक्कमा 
(७६१० ५०४ १००) या जमा शीर्षाखाली जमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१९/प्र.क्र. ०३/(४)/का. पाच 


१२) सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अंदाज २०१३/प्र. क्र. ८५/ २०१३/ अर्थसंकल्प- 
३, दि. २५ एप्रिल २०१३ मधील अट क्र. ८ मधील तरतूदी नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१४१५०४३१९३१२ असा आहे. हे आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akusing Narshi = ov.cN-Atusng Nara vasave,¢ = 0५ 
Vasave Date: 2019.03.14 18:08:19 40590" 
(आ.न.वसावे ) 
सहपत्र :- विवरणपत्र "अ" व " ब" सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 
३) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
) प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

प्रबंधक (प्रशा.),उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग/ नंदुरबार/ अहमदनगर/ सातारा/ 

औरंगाबाद/ नांदेड/उस्मानाबाद/बुलडाणा/अमरावती/यवतमाळ/नागपूर/चंद्रपूर 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड-अलिबाग/नंदुरबार/ अहमदनगर/ सातारा/ 
औरंगाबाद/ नांदेड/उस्मानाबाद/बुलडाणा/अमरावती/यवतमाळ/नागपूर/चंद्रपूर 

११) वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १०, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१२) कार्यासन अधिकारी (का. २३, का.२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३) निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet1 


विवरणपत्र "अ 


शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५१९/प्र.क्र.०३/(४)/का. पाच, दि. १३ मार्च, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. |CO Code/ DDO मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात 
आलेले वैयक्तिक 
संगणक खरेदी अग्रीम 


०००२२ प्रमुख जिल्हा व सत्र , अहमदनगर अक्र. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र AAMT, सातारा अ.क्र. १३ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, औरंगाबाद अ.क्र. १४ व १५ 


प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद अ.क्र. १६ ते १८ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड अ.क्र. १९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद अ.क्र. २० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र AAA, बुलडाणा अ.क्र. २१ 

La | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अमरावती अ.क्र. २२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ अ.क्र. २३ ते २९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र TAS, नागपूर अ.क्र ३० व ३१ 

प्रबंधक (प्रज्ञा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर अ.क्र. ३२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, चंद्रपूर अ.क्र. ३३ ते ३६ 


एकूणरु. सात लाख वीस हजार फक्त 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


j j CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN 
Ak U $ । n g N a rs h । S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 
Vas ave Date: 2019.03.14 15:08:47 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५१९/प्र.क्र. ०३ /(४/का. पाच, दि. १३ मार्च २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजुरी अधिकारी मंजूर करावयाचे शेरा 
अग्रीम (रुपये) 
| श्री. सुहास तुकाराम जानस्कर बेलिफ मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद 
न्यायालय,मुंबई २०००० नियमानुसार 
२ श्री. प्रकाश अर्जून माने बेलिफ मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद 
न्यायालय,मुंबई २०००० नियमानुसार 
३ श्री. दशरथ रामचंद्र साळुंखे शिप प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
le रायगड-अलिबाग २०००० नियमानुसार 
४ श्री. ब्रिजेश बबन विचारे शिपाई नि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
पहारेकरी रायगड-अलिबाग २०००० नियमानुसार 
५. श्री. अमोल पांडुरंग मराठे tra fiirme लि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नंदुरबार २०००० नियमानुसार 
६ श्री. राजू मजीद शेख कनिष्ठ लिपिक | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
गि वक नंदुरबार २०००० नियमानुसार 
७ श्री. गोकुळ सोनु सोनार शिवा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नंदुरबार २०००० नियमानुसार 
८ श्रीमती राणी रविंद्र सोनवणे fie प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर २०००० नियमानुसार यमानुसार 
९ श्री. सचिन बाजीराव बांगर erné प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
् अहमदनगर २०००० नियमानुसार 
यि ० श्री. संतोष उत्तम खर्स क्क प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
पाई अहमदनगर २०००० नियमानुसार यमानुसार 
व्यि १ श्री. विष्णू महादेव केदार ae प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर २०००० नियमानुसार 
१२ श्री. विलास हिरामण खरात पुस्तक बांधणीकार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर २०००० नियमानुसार 
१३ श्रीमती अरूधंती विनायक चाफळकर दोष क | आत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
सातारा २०००० नियमानुसार यमानुसार 
१४ श्रीमती कौतीक आनंदराव विटेकर वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
१५ श्री. विजय शंकर कोरडे वडया प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
१६ श्री. सुभाष पांडुरंग बामणे Brag प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
१७ श्री. आत्माराम कोंडीबा नाईकनवरे दिपा प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
१८ श्री अब्दूल मझर मो. इब्राहिम ववर प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय,मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
१९ श्रीमती सारजाबाई सिताराम बोंडलवाड fae प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नांदेड २०००० नियमानुसार 
२० श्री. कुनाल दत्ता वाघमारे epee ees. खि जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
उस्मानाबाद २०००० नियमानुसार 
२१ श्रीमती जयश्री प्रमोद वानखेडे — प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
ह बुलडाणा २०००० नियमानुसार 


Page 1 


Sheet1 


२२ श्री. सुनिल शितलप्रसाद श्रीवास बोलि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अमरावती २०००० नियमानुसार 
२३ श्री. एम.ए. रहेमान शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२४ श्री. मुकेश सुरेशपंत अंबुलकर कनिष्ठ लिपिक | Te ० सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२५ श्रीमती वर्षा मारोतराव पवार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
कनिष्ठ लिपिक a 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२६ श्रीमती उषा संजय वासनिक fae प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२७ श्रीमती सारीका सचिन अलोने ite ळं प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
कनिष्ठ लिपिक डय 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२८ श्रीमती अर्चना सुखदेवराव भिवापुरे कनिष्ठ लिपिक | Te oe सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
२९ श्रीमती कलिका प्रभाकर काटकर कनिष्ठ लिपिक || प्रमुख oe सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
३० श्री. विठ्ठल बळीराम शिराळ — प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नागपूर २०००० नियमानुसार 
३१ श्रीमती वर्षा सुरे पंचभाई कनिष्ठ लिपिक | 7 जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नागपूर २०००० नियमानुसार 
३२ श्री. शुध्दोधन गुलाबराव सोमकुवर ae प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ नागपूर २०००० नियमानुसार 
३३ श्री. दिवाकर प्रका टेमकर लघुलेखक (उच्च | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
श्रेणी) चंद्रपूर २०००० नियमानुसार 
३४ श्री. राकेश हरिदास चहारे a प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर २०००० नियमानुसार 
३५ श्री. प्रफुल अरुण वानखेडे rng प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर २०००० नियमानुसार 
३६ श्री. अनंत धमेंद्र नगराळे ae प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
चंद्रपूर २०००० नियमानुसार 
एकूण रु. सात लाख वीस हजार फक्त ७२०००० 


Akusing Narshi Vasav 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


e DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Date: 2019.03.14 15:09:10 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 2 


